वन जमिनीच्या वनेत्तर वापरासाठी वळतेकरणाचे 
प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या पूर्व संमतीकरिता 
पाठविण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या कक्षातील 
२ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एफएलडी-२०१५/प्र.क्र.२५/फ-१० 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १६/१०/२०२३ 


१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.एफएलडी-१०८३/२९७०/प्र.क्र.४८३/फ-१०, 
दि.१०/०४/१९८६. 

२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.एफएलडी-१९०४/प्र.क्र.१०९/फ-४, दि.०८/०८/२००६. 

३) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.एफएलडी-२०१५/प्र.क्र.२५/फ-१०, दि.२७/०३/२०२३ 

४) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष- 
३/योजनेतर/प्र.क्र.६२(२१-२२)/ १०५, दि.२९/०८/२०२३. 

५) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१/०८/२०२३ व 
दि.०६.०९.२०२३. 


प्रस्तावना:- 

वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० अंतर्गत राज्यातील वनक्षेत्र वळतीकरणाचे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे 
पाठविण्यासाठी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्या कार्यालयात केंद्रस्थ अधिकारी व त्यास 
अनुषंगिक २७ पदे अशा एकूण २८ पदांची निर्मिती संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात आली होती. 
यापैकी एकूण २६ पदे संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये स्थायी करण्यात आली आहेत. सदर पदांपैकी 
उर्वरित २ अस्थायी पदे संदर्भ क्र.३ येथील दिनांक २७/०३/२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ३१/०८/२०२३ 
पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात आली आहे. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भाधीन पत्र क्र.४ अन्वये सदर पदे दिनांक ०१/०९/२०२३ ते दिनांक 
२९/०२/२०२४ या कालावधीत पुढे चाळू ठेवण्याबाबतची विनंती केली आहे. त्यानुसार सदर पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 


२. याद्वारे आता खाली दर्शविलेल्या दोन अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०९/२०२२ ते दिनांक २९/०२/२०२४ 
पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदाचे नांव | संख्या | कार्यालय 
ma . | अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व (| प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
केंद्रस्थ अधिकारी 
२. | वनरक्षक शिळ मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), यवतमाळ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएलडी-२०१५/प्र.क्र.२५/फ-१० 


३. या दोन पदांपैकी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा केंद्रस्थ अधिकारी या पदाच्या वेतनावरील खर्च 
“मागणी क्रमांक सी-७, प्रधान शीर्ष-२४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेतर), ०१ -वनीकरण, ००१ - संचाळन 
व प्रशासन, ०१ (०१) मुख्य वनसंरक्षक, ०१ (वेतन) (२४०६-००२२-०१)” व वनरक्षक या पदाच्या वेतनावरील खर्च 
“प्रधान शीर्ष- २४०६, वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर), ०१-वनीकरण, ००१- संचालन व प्रशासन, ०१ (०२) 
प्रादेशिक वनसंरक्षक, ०१- (वेतने) (२४०६-००४२-०१)” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व सन २०२३-२४ 
मधील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
३१/०८/२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागाना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१६१४५३३१७७१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GANESH TUKARAM 140110 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND. 
G A N E S H T U KA RA M FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=0078F58512d3ac0131 Sbbbfa4b47 3ed7729dd2d31644106e29 


66ab9ee6e92d74, 


(गणेश जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


A 


) 

) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा केंद्रस्थ अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन-दुय्यम संवर्ग), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
५) मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), यवतमाळ. 
) 

) 

) 

) 


८ 0८ w 


mm 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १ व २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा) १ व २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
कार्यासन वित्तीय सुधारणा / आ.पु.क., वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन फ-२, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) निवडनस्ती. 


Nn ७८. 


८“? 


पृष्ठ २ पैकी २ 


